वितरण SRST क्र.४ 


राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत मंजूर तरतूदीमधून राज्य 
प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा पुणे, ६ 
विभागीय व ३६ जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांना 
प्रशासकीय प्रशिक्षणाकरिता, ( प्रशिक्षण शुल्क ) प्रशासकीय 
व वित्तीय मान्यता देऊन निधी वितरीत करण्याबाबत. 


योजनांतर्गत सन २०१८-१९ 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन २०१८/ प्रक्र.९२/१८/१२-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २३ ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा : १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टीआरएन-०९/प्रक्र.३९/०९/१२-अ 
दि.२३.९.२०११ 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टिआरएन -२०१४/४४०/प्रक्र.६६/१४/१२-अ 
दि.१.११.२०१४. 
३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक यशादा-२०१५/१२५५/प्रक्र.२४३/१५/१२-अ 
दि.३०.०४.२०१६ 
४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१८ /प्र.क्र.६९/अर्थसंकल्प,३ दि.२ एप्रिल, २०१८. 
५. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. - बीयुडी-२०१८/ W.H.Vo /२०१८/२५, 
दि.४ एप्रिळ, २०१८ 
६. महासंचालक, राज्य प्रशिक्षण नियोजन मूल्यमापन यंत्रणा यशदा पुणे यांचे क्र.512₹//२०१८-१९/ 
KRA उद्दिष्ट /प्रक्र.०५/१०१ दि.१८ मे, २०१८ चे पत्र. 
७. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन पत्र क्रमांकः टीआरएन २०१८/ प्रक्र.९२/१७/१२-अ 
दि.१९ जून, २०१८ 
८. संचालक, राज्य प्रशिक्षण नियोजन मूल्यमापन यंत्रणा यडादा पुणे यांचे क्र.राप्रनिमूय/२०१८-१९/ 
KRA उद्दिष्ट /प्रक्र.०५/१६२ दि.२८.६.२०१८ चे पत्र. 


es 


प्रस्तावना :- 

राज्य शासनाचे प्रशिक्षण धोरण प्रभावीपणे राबविण्याकरिता Barat पुणे, या संस्थेमध्ये वर्ग १ चे अधिकारी, 
विभागीय संस्थांमध्ये वर्ग? व वर्ग ३ चे अधिकारी व कर्मचारी व जिल्हा स्तरीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांमध्ये वर्ग ३ 
व वर्ग ४ च्या कर्मचा-यांकरिता प्रशासकीय प्रशिक्षण घेण्याचे संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित झाले 
आहे. या प्रशिक्षणार्थ्याकरिता निवास व भोजन व्यवस्था व इतर प्रशिक्षण संबंधित सर्व अनुषंगिक बाबी याकरिता 
संदर्भाधीन क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये यशदा पुणे, विभागीय व जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांसाठी निवासी 
प्रशासकीय प्रशिक्षण शुल्क दर मंजूर करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे, नवीन विषयाची तोंड ओळख या एक दिवसीय 
अनिवासी प्रशिक्षणाकरिता संदर्भाधीन क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये यशदा पुणे, विभागीय व जिल्हा प्रशासकीय 


प्रशिक्षण संस्थांसाठी प्रशिक्षण शुल्क दर मंजूर करण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन २०१८/ प्रक्र.९२/१८/१२-अ 
त्यानुसार, महासंचालक, राप्रनिमूयं, यशदा पुणे यांनी, संदर्भाधीन क्र.६ च्या पत्रान्वये सन २०१८-१९ या 
आर्थिक वर्षामध्ये यशदा पुणे, ६ विभागीय व ३६ जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थामध्ये एकूण ५५००० इतक्या 
प्रशिक्षणार्थी यांना पायाभूत प्रशिक्षण, पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण, उजळणी प्रशिक्षण व नविन विषयाची तोंडओळख या 
४ प्रकारच्या प्रशासकीय प्रशिक्षणाचे KRA चे उद्दिष्ट निश्चित झाल्यानुसार त्याप्रमाणे प्रशिक्षणाचा आराखडा तयार 
करुन या सर्व संस्थांना प्रशिक्षणाकरिता प्रशिक्षण शुल्क म्हणून रु. १२३४.८० लाख इतक्या आवश्‍यक असणा-या निधी 
मागणीच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याचे प्रस्तावित केले होते. 
तथापि, Barer पूणे यांजकडून सर्व संस्थांनिहाय प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण आराखडयानुसार विगतवारी करण्यात 
आलेली नसल्यामुळे संदर्भाधीन क्र. ७ च्या पत्रान्वये आवश्‍यक प्रशिक्षण आराखडयाची माहिती मागविण्यात आली 
असून संदर्भाधीन क्र. ८ नुसार संचालक BET YO यांच्या पत्राव्दारे आवश्‍यक माहिती प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार, 
यशदा पुणे, ६ विभागीय व ३६ जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांना प्रशिक्षण आराखडयानुसार एकूण रु. १२३४.८०. 


लाख (रुपये IRA) चौतीस लाख, ऐशी हजार फक्त) इतकी प्रशिक्षण खर्चाची रक्‍कम निश्चित करण्यात आली आहे. 


आता, राज्य प्रशिक्षण धोरणांअंतर्गत ५५००० इतक्या प्रशासकीय प्रशिक्षण आराखडयास प्रशासकीय मान्यता 
देणे व संदर्भाधीन क्र. ४ च्या शासन परिपत्रकान्वये सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता रु.२०००.०० लाख इतक्या 
मंजूर अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या ७०% मर्यादेत रु. १४००.०० लाख (रु. चौदाशे लाख फक्त) इतक्या प्राप्त होणा- 
या निधीपैकी प्रशासकीय प्रशिक्षणाच्या रु.१२३४.८० लाख इतक्या खर्चास वित्तीय मान्यता देऊन सर्व प्रशिक्षण 
संस्थांना एप्रिळ २०१८ ते डिसेंबर २०१८ अखेर नऊमाही खर्चाकरिता रु.८२७.६५ लाख (रुपये आठडो सत्तावीस लाख, 
पासष्ट हजार फक्त) इतके सहायक अनुदान वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

राज्य प्रशिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मागणी क्र. ए-०४, २०७०-इतर प्रशासकीय सेवा ००-००३- 
प्रशिक्षण ००-१०- राज्य प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यासाठी विविध सुविधा व सहाय्य यावरील खर्च (२०७० ०८५३) ३१- 
सहायक अनुदान, कार्यक्रमावरील खर्च या लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता संदर्भाधीन क्र. ४ 
च्या शासन परिपत्रकान्वये एकूण रु.२०००.०० लाख (अक्षरी रुपये वीस कोटी फक्त ) इतका निधी अर्थ संकल्पित 
करण्यात आला आहे. संदर्भाधीन क्र.५ च्या शासन परिपत्रकान्वये अर्थसंकल्पिय अंदाजामध्ये केलेल्या तरतूदीच्या 
अनुषंगाने संपूर्ण अनिवार्य ३१,सहाय्यक अनुदान ( वेतनेतर ) नियंत्रक अधिकाऱ्यांच्या स्वाधीन करण्यात आले आहे. 
2. संदर्भाधीन क्र. ४ च्या वित्त विभागाच्या दि.२.४.२०१८ च्या शासन परिपत्रकानुसार अनिवार्य खर्चासाठी 
एकूण रु.२०००.०० लाख इतक्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या Yo % च्या मर्यादेत रु.१४००.०० लाख (रुपये चौदाशे 
लाख फक्त) इतका निधी खर्च करण्याची मर्यादा विहित करण्यात आली आहे. त्यानुसार अर्थसंकल्प वितरण 


प्रणालीवर रु.१४००.०० लाख इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन २०१८/ प्रक्र.९२२/१८/१२-अ 


३. आता, राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणेअंतर्गत संदर्भाधीन क्र.६ च्या पत्रान्वये, Baar पुणे, ६ 


विभागीय व ३६ जिल्हास्तरीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांकरिता सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता खालील 


दिलेल्या तक्‍्त्यानुसार ५५००० प्रशिक्षणार्थीचा अंतिम केलेल्या प्रशिक्षणाचा आराखडयाच्या रु. १२३४.८० लाख - 


(रुपये oral चौतीस लाख, ऐशी हजार फक्त) इतक्या प्रशासकीय प्रशिक्षणाच्या खर्चास वित्तीय अधिकार नियम 


पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग-तीन, अ.क्र.४ परिच्छेद क्र. २७ (२) (अ) अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान 


करण्यात आलेल्या WTA वापर करुन व सदर अधिकारातील रकाना क्र.६ खालील अटींच्या अधीन राहून 


प्रशासकिय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी संस्थानिहाय निश्चित केलेला प्रशिक्षण आराखडा (रु.लाखात) 
प्रशिक्षणाचे प्रकार यशदा पुणे विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण | जिल्हा प्रशासकीय 
तं पण स 

निश्चित करण्यात आलेले प्रति या करण्यात आ ल पिती क. र 

बो दिवसाचे निश्चित करण्यात आलेले निश्चित करण्यात आलेले 

आवण ल्या तरळत प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति 

मीत ह 7 दिवसाचे प्रशिक्षण शुल्क दिवसाचे प्रशिक्षण शुल्क 

रु.१५०० /- रु.१००० /- 
1१] २ 3 | षु 
प्रशिक्षणार्थी | प्रशिक्षणार्थी | रक्‍कम प्रशिक्षणार्थी| रक्‍कम प्रशिक्षणार्थी| प्रशिक्षणाचे |एकूण रक्‍कम 
दिवस 
१०७७ | Serene ees ere fee ee |, hee | een ee prea, क 
DCSE |e का ee Set | ee pe ee eee eee 
गह 00" eh | ७५० | ७५० ९००० १३५.०० 
की eee eee ened eae २०० १२.०० २०० १२०० १२.०० 
उजळणी वर्ग-१ (५ दिवस) ५०० शिक नि द र ar | ५०० २५०० ५०.०० 
ine कक eae १००० ७५.०० विर्य | १००० ५००० ७५.०० 
paces) कशे विका ४००० ३००.०० ६५०० ३२५.०० १०५०० ५२५०० ६२५.०० 
iene saree | ema Gates) Svea ७७७६ 4300 32.00 4300 ३९०० ३९.०० 
पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण वर्ग-१ शशि ०० कंग a i विका ७ | ०० १२०० २४.०० 
(१२ दिवस) 
ae न १३० a a १३० १५६० २३.४० 
(१२ दिवस) 
ie की १२० ग नित कक १२० ६०० ९.०० 
(4 दिवस) 
नविन विषयाची तोंडओळख - 2000 i ३८००० २२८.०० ४०००० ४०००० २४०.०० 
(१ दिवस) प्रशिक्षण शुल्क 
रु.६०० /- 
प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण (१दिवस) ४०० el कणे कक ४०० ४०० २.४० 
एकूण ३००० रु.८८.४० ६००० रु.५४२.४० | ४६००० | रु.६०४.०० | ५५००० ११७८६० रु.१२३४.८० 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन २०१८/ प्रक्र.९२२/१८/१२-अ 


सदर मान्यतेच्या अधीन राहून राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा पुणे, ६ विभागीय 


प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था व ३६ जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था यांनी वर्षभरात वरील तक्‍त्यातीळ रकाना क्र.५ 


मध्ये नमूद संख्ये इतक्या प्रशिक्षणार्थ्यांना प्रशिक्षण देणे अनिवार्य आहे. 


त्यानुसार आता राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा पुणे, ६ विभागीय व ३६ जिल्हा 

प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दि. १ एप्रिल २०१८ ते दि. ३० सप्टें बर, २०१८ या सहा महिन्याच्या कालावधीत 
घेण्यात आलेल्या प्रशासकीय प्रशिक्षण खर्चाची रक्‍कम व दि.१ ऑक्टोबर,२०१८ ते दि.३१ डिसेंबर २०१८ या तीन 
महिन्याच्या कालावधीत घेण्यात येणा-या प्रशासकीय प्रशिक्षण शुल्काच्या खर्चापोटी आगाऊ रक्कम म्हणून सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्र “ए”, विवरणपत्र “बी”, व विवरणपत्र “सी” मधील रकाना क्र. ४ मध्ये नमूद केल्यानुसार 
(रु.७६.८४ लाख राप्रनिमूयं, यशदा पुणे + रु.४००.३५ लाख ६ विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था + रु.३५०.४६ 
लाख ३६ जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थां) असा एकूण रु. ८२७.६५ लाख (अक्षरी रुपये आठशे सत्तावीस लाख, 
पासष्ट हजार फक्त) इतका खर्च “ मागणी क्र .ओ-४-२०७० इतर प्रशासकीय सेवा ०० - ००३ -प्रशिक्षण ०० - १०- 
राज्य प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यासाठी विविध सुविधा व सहाय यावरील खर्च (२०७० ०८५३) ३१ सहायक अनुदान 
(वेतनेतर)” कार्यक्रमांतर्गत या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर अर्थसंकल्पिय 
तरतूदीमधून सहायक अनुदान म्हणून वितरित करण्यात यावा. 
४. यासाठी दि. १ एप्रिळ २०१८ ते दि. ३१ डिसेंबर, २०१८ या नऊ महिन्याच्या कालावधीत होणा-या प्रशिक्षण 
खर्चासाठी (रु.७६.८४ लाख + रु.४००.३५ लाख -रु.३५०.४६ लाख) एकूण रु. ८२७.६५ लाख (अक्षरी रुपये आठशे, 
सत्तावीस लाख, पासष्ट हजार फक्त ) इतका खर्च “ मागणी क्र .ओ-४-२०७० इतर प्रशासकीय सेवा ०० - ००३ - 
प्रशिक्षण ०० - १०- राज्य प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यासाठी विविध सुविधा व सहाय यावरील खर्च (२०७० ०८५३) ३१ 
सहायक अनुदान (वेतनेतर)” कार्यक्रमांतर्गत या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर 
अर्थसंकल्पिय अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

५. सदरहू मंजूर करण्यात आलेले अनुदान यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे या संस्थेने 
तात्काळ कोषागारातून आहरित करावे. सदर अनुदानाची संबंधित कोषागारातून काढण्यात आलेली रक्‍कम 
महालेखापाल कार्यालयातील लेख्यात त्याच शीर्षाखाली नोंदली गेली आहे किंवा नाही याची खात्री करुन घ्यावी. 

६. यडादा पुणे, यांनी सर्व विभागीय व जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थाकडील प्रशिक्षणाचा आढावा घेऊन 
त्यांना आवश्‍यकतेनुसार निधी वितरित करण्याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. 

9. संस्थांनी आता वितरीत करण्यात येत असलेल्या अनुदानाचे विनियोग प्रमाणपत्र (UTILIZATION 
CERTIFICATE) महालेखापाल, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर व शासनाला सदर विनियोग 


प्रमाणपत्रात बाबनिहाय तपशीलवार खर्चाची नोंद घेऊन तातडीने सादर करावे. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


प्रति, 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन २०१८/ प्रक्र.९२२/१८/१२-अ 


८. उपरोक्त अनुदानामधून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार, महालेखापाल, 
महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर यांना राहतील व त्याकरिता सदर संस्था त्यांना संपूर्ण सुविधा उपलब्ध करुन 
देईल. 
९. संस्थांनी आर्थिक वर्ष २०१८-२०१९ मधील खर्च मंजूर अनुदाना इतका सीमित ठेवावा. 
१०. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. क्र. अर्थसं-२०१८/प्रक्र.६९/ अर्थ-३ दि. २ एप्रिल, २०१८ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर परिपत्रकाच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ९ मध्ये नमूद अटींची तसेच या परिपत्रकातील परिच्छेद ७ ते 
१८ मधील अटींची पूर्तता होत आहे. 
११. सदर झासन निर्णय नियोजन विभाग व वित्त विभाग यांच्या अनुक्रमे संदर्भ क्र.१४३/१४४३, दि. २५.७.२०१८ 


व संदर्भ क्र. ३५९ /व्यय-४ दि. २४.९.२०१८ च्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८१०२४१८१९०५२४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Vijaykumar Eiht त रह 
Parshuram त्‌ 
Soshte यी 
(वि. प. arse) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
१, महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
३. अपर RT aes, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
४. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 


५. महासंचालक, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे, 
६. विभागीय आयुक्त (सर्व विभाग) 

जिल्हाधिकारी (सर्व जिल्हे) 

उपमहासंचालक, राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे, 

. संचालक, राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे, 

qo. संचालक, सर्व विभागीय प्रशिक्षण संस्था ( नागपूर, पुणे, खोपोली, अमरावती, नाशिक, औरंगाबाद ) 
११. संचालक/विशोष कार्य अधिकारी / प्राचार्य सर्व जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था 
१२. नियोजन विभाग, (कार्यासन १४४३) / वित्त विभाग ( व्यय-४/ अर्थसंकल्प-१४) मंत्रालय, मुंबई -३२ 
१३. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग / कार्यासन -२५ 
१४. मा. अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय मुंबई-३२ 
१५. निवडनस्ती, कार्यासन-१२-अ. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन २०१८/ प्रक्र.९२२/१८/१२-अ 


शासन निर्णय क्रमांक यशदा २०१८ / प्रक्र.९२/१८ / १२-अ दिनांक २३ ऑक्टोबर, २०१८ 


विवरणपत्र-ए रु. लाखात 
अ.क्र.| संस्थेचे नांव सन २०१८-१९ करिता प्रशासकीय प्रशिक्षण एप्रिल २०१८ ते ३० सप्टेबर २०१८ पर्यंत सहा महिन्यांच्या 
शुल्काकरिता एकुण मंजूर खर्चाची रक्‍कम कालावधीत झालेल्या प्रशिक्षणाच्या खर्चाकरिता वितरीत 
करण्यात येत असलेल्या अनुदानाची रक्‍कम ) 
Le २ ३ ॥________..1______ 
१ । यशदा पुणे रु. ८८.४० रु.६६.८२ 
एप्रिल २०१८ ते सप्टेंबर २०१८ पर्यंत चा एकूण खर्च रु.६६.८२ 
णक्टोबर २०१८ ते डिसेंबर २०१८ या तीन महिन्याच्या कालावधीसाठी रु.१०.०२,३०० 
प्रशिक्षणाकरिता आगाऊ अनुदान 
एकूण वितरित अनुदान रु.७६.८४ 


शासन निर्णय क्रमांक यशदा २०१८ / प्रक्र.९२/१८ / १२-अ दिनांक २३ ऑक्टोबर, २०१८ 


विवरणपत्र-बी 


रु. लाखात 
अ.क्र. । विभागीय संस्था सन २०१८-१९ करिता प्रशासकीय | एप्रिल २०१८ ते ३० सप्टेबर २०१८ पर्यंत सहा महिन्यांच्या 
प्रशिक्षण शुल्काकरिता एकूण | कालावधीत झालेल्या प्रशिक्षणाच्या खर्चाकरिता वितरीत 
मंजूर खर्चाची रक्‍कम करण्यात येत असलेल्या अनुदानाची रक्‍कम ) 
a २ ३ शंक कग 
Zz वनामती नागपूर रु.१००.१२ रु.६८,३८,५००/- 
२ विदर्भ प्रबोधिनी अमरावती रु. ११७.०७ रु.६५,७३,०००/- 
3 नाशिक महसूल प्रबोधिनी, नाशिक रु. ८८.२० रु.५२,८०,०००/- 
8 रामेती पुणे रु. ९६.०० रु.४९,३६,५००/- 
4 मराठवाडा प्रशिक्षण प्रबोधिनी, पैठण औरंगाबाद रु. ६३.०० रु.३८,१०,०००/- 
& रामेती खोपोली रु. ७८.०० रु.४५,९७,५००/- 
एकूण खर्च रु. ५४२.४० रु.३२०,३५,५००/- 
एप्रिल २०१८ ते सप्टेंबर २०१८ पर्यंतचा प्रशिक्षणावरील झालेला एकूण खर्च रु.३२०.३५ 
ऑक्टोबर २०१८ ते डिसेंबर २०१८ या तीन महिन्याच्या कालावधीसाठी प्रशिक्षणाकरिता आगाऊ रू.८०.०० 
अनुदान देण्यात येत आहे. 
डिसेंबर,२०१८ अखेर प्रशिक्षणावरील होणारा खर्च विचारांत घेऊन उर्वरित रक्‍कम जानेवारी 
२०१९ मध्ये विभागीय संस्था यांना यशादामार्फत वितरित करण्यात येईल. 
एकूण वितरित अनुदान रक्‍कम रु.४००.३५ 
Digitally signed by Vijaykumar Parshuram Soshte 
ont DN: o=G ment Of Maharashtra, 
Vijaykumar 0111 


a, 
2.5.4.20=106ede43bb7dcc67e6404aaa 146fb4c17a8 


Parshuram Soshte mresiaetssncisn 


Date: 2018.10.24 18:25:48 +05'30' 


(वि.प.सोष्टे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन २०१८/ प्रक्र.९२२/१८/१२-अ 


शासन निर्णय क्रमांक यशदा २०१८ / प्रक्र.९२/१८ / १२-अ दिनांक २३ ऑक्टोबर, २०१८ 


विवरणपत्र-सी (रु.लाखात) 
अ.क्र. | विभाग | जिल्हा संस्थांची नावे सन २०१८-१९ एप्रिल २०१८ ते ३० सप्टेबर २०१८ पर्यंत 
करिता प्रशासकीय | सहा महिन्यांच्या कालावधीत झालेल्या 
प्रशिक्षण प्रशिक्षणाच्या खर्चाकरिता वितरीत 
शुल्काकरिता मंजूर | करण्यात येत असलेल्या अनुदानाची 
खर्चाची रक्‍कम रक्कम ) 
| 2 3 1 ४ | 4 
i i नागपूर जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था,गंगाबाई रूग्णालयाजवळ, जुनी पंचायत समिती, नेहरू चौक, रु.१३.६० रु.५,८८,८००/- 
गोंदिया 
२ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, वर्धा- रु.१७.४५ रु.१३,६२,२००/- 
३ आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, माताकचेरी, श्रध्दानंद पेठ,नागपूर रु.४.८० रु.४३,२००/- 
४ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, शास्त्री चौक, भंडारा- रु.२४.२० रु.९,००,८००/- 
4 सेंट्रल फॉरेस्ट LGR कॉलेज,मूल रोड, चंद्रपूर रु.२६.२० रु.१४,२३,४००/- 
& जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, गडचिरोली - रु.१४.७० रु.३,००,२००/- 
७ अमरावती महाराष्ट्र लेखा व वित्त प्रशिक्षण केंद्र,मांगीलाल प्लॉट, कॅम्प रोड,अमरावती रु.२०.२० रु.५,७१,०००/- 
जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था,ळखाळा,रायसोड रोड, जिल्हा -वाशिम रु ११.०० रु.५,३३,६००/- 
९ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, संतोषी माता मंदिराजवळ, हनुमान वस्ती, जिल्हा- अकोला रु १८.७० रु ९,०६,४००/- 
} a | ० जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, आकाडावाणी केंद्राजवळ, जिल्हा-यवतमाळ. रु २०.३० रु.८,९६,८००/- 
| ११ | १ ग्रामसेवक प्रशिक्षण केद्र,बुलढाणा रु १४.२० रु ६,२६,६००/- 
१२ औरंगाबाद मराठवाडा महसूल प्रशिक्षण प्रबोधिनी, ओरंगाबाद रु १५.७० रु.५,८४,०००/- 
१३ ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र, मराठवाडा अँग्रीकल्वर विद्यापीठ,परभणी रु १८.६० रु १२,६१,८००/- 
१४ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था,शिवाजी नगर, जिल्हा- हिंगोली रु १०.०० रु ३,०७,०००/- 
१५ वनरक्षक प्रशिक्षण संस्था,देऊळगावराजा रोड, पी. बी. ९३,जालना रु १०.२० रु १,१६,४००/- 
१६ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, मांजरा कॉलनीच्या बाजूला,अंबेजोगाई, जिल्हा- बीड रु.९.०० रु.३,३३,४००/- 
१७ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था,श्रीनगर, जिल्हा- नांदेड रु १५.७० रु ६,७८,४००/- 
१८ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था,बार्शी रोड, दत्त नगर,मुरूड,लातूर. रु २०.७० रु.४,१९,८००/- 
१९ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था,विद्यानगर, तांबरी विभाग, जि- उस्मानाबाद. रु ०९.२० रु.९,०५,२००/- 
२० नाशिक दादासाहेब चौधरी वनरक्षक प्रशिक्षण संस्था पाळ,जळगाव रु २२.६० रु.२१,६९,२००/- 
२१ नाशिक रु ११.९० रु. २,१९,६००/- 
२२ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, जुने गरुड हायस्कूल इमारत, साक्री रोड, धुळे रु १८.४० रु ७,३५,४००/- 
२३ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था,जुने डी.एड. कॉलेज, संगमनेर, जिल्हा -अहमदनगर रु१८.३५ रु ६,३१,२००/- 
२४ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, जिल्हा परिषद आवार, गट सदन इमारत, नंदुरबार रु १७.२० रु.३,५४,६००/- 
२५ पुणे ग्रामसेवक प्रशिक्षण संस्था मांजरी फार्म,पुणे रु २०.२० रु १८,१५,०००/- 
२६ सांगली वानिकी प्रशिक्षण विद्यालय,कुंडल (कुंडल प्रबोधिनी), सांगली रु २५.२० रु.१०,२७,६००/- 
२७ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, सोलापूर रु १५.२० रु.२,४२,४००/- 
२८ रामेती, गेट नं ४,शहाजी नगर,मध्यवर्ती इमारती जवळ, लाईन बाजार, कोल्हापूर रु १३.२० रु.९,७०,०००/- 
२९ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, फलटण, जिल्हा- सातारा रु १२.२० रु.६,३१,८००/- 
३० कोकण वनरक्षक प्रशिक्षण विद्याळय,शहापूर,ठाणे रु २०.३० रु.६,७९,२००/- 
३१ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, तहसील कार्यालयाच्या बाजुला, जिल्हा-सिधुदूर्ग रु १२.७० रु.१,४७,६००/- 
३२ वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन संस्था (रामेती ),खोपोली , रायगड रु २३.४० रु.१८,९४,०००/- 
३३ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, मिरजोळे, रत्नागिरी-४१५ ६१२ रु १२.९० रु.२,४०,६००/- 
३४ पालघर रु४.०० | टा | 
३५ मुंबई उपनगर रु २१.०० रु.३,२०,८००/- 
३६ मुंबइ हहर रु २०.८० रु.२,०८,४००/- 
एप्रिल २०१८ ते सप्टेंबर २०१८ पर्यंतचा प्रशिक्षणावरील झालेला एकूण खर्च रु.६०४.०० रु २५०,४६,४००/- 
एप्रिल २०१८ ते सप्टेंबर २०१८ पर्यंतचे प्रशिक्षण हे प्रशिक्षण आराखडयाच्या मर्यादेत कमी प्रमाणात झाल्यामुळे पुढील प्रशिक्षण आराखडयानुसार निर्धारित रु.१००.०० 
लक्षसाद्य होण्याकरिता सर्व जिल्हा प्र.प्र.संस्थांना ऑक्टोबर २०१८ ते डिसेंबर २०१८ या तीन महिन्याच्या कालावधीसाठी प्रशिक्षण खर्चाकरिता आगाऊ अनुदान 
देण्यात येत आहे. डिसेंबर,२०१८ अखेर होणारा प्रशिक्षण खर्च विचारांत घेऊन उर्वरित रक्‍कम जानेवारी २०१९ मध्ये जिल्हा संस्था यांना वितरित करण्यात 
येईल. 
एकूण वितरित अनुदान रक्‍कम रु.३५०.४६ 
Vijaykumar य 


2,5.4.20=106ede43bb7dec67e6404aaa 146fb4c17a872b3754b63c34 


P a | ५ h u r a m S 0 5 h t e 3b66d6b91dd6b276, cn=Vijaykumar Parshuram Soshte 


Date: 2018.10.24 18:27:31 +05'30' 


(वि.प.सोष्टे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


